राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील उपआयुक्त 
(वरीष्ठ श्रेणी) (गट-"अ'") संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दि. ०१.०१.२०१४ रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता 
यादी. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-२७१५/प्र.क्र.१३७/राउशु-१ 
मादाम कामा रोड, मंत्रालय, 
मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक : २० जून, २०१५. 


वाचा :- शासन परिपत्रक गृह विभाग क्र. इएसटी -२७१५ /प्र.क्र. १३७/ राउशु-१, दि. २१.०४.२०१५ 
परिपत्रक:- 

राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील उप आयुक्‍त (वरीष्ठ श्रेणी) (गट "अ" या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दि.०१.०१.२०१४ रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता यादी सोबत जोडलेली आहे. सदर सेवाजेष्ठता यादी संबंधित 
अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणावी. सदर ज्येष्ठता यादीमध्ये दर्शविलेला जेष्ठता क्रमांक व इतर माहितीबाबत 
काही आक्षेप असल्यास अथवा चुकीची माहिती दर्शविळी आहे असे वाटत असल्यास हे परिपत्रक प्रसिध्द 
झाल्याच्या दिनांकापासून १५ दिवसांत शासनास प्रतिवेदन सादर करण्याच्या सूचनाही त्यांना देण्यात 
याव्यात. विहीत मुदतीत प्राप्त होणाऱ्या प्रतिवेदनांचा विचार करुन या पदाची दि. १.०१.२०१४ ची अंतिम 
ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. विहीत मुदतीनंतर प्राप्त होणार्‍या प्रतिवेदनांचा 
विचार केला जाणार नाही. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०६२२१७२९५२१५२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ankush 8 


ANKUSH 6 Site anusis chasse, c= 


IN, S = Maharashtra, O = 
Government Of Maharashtra, OU 


Gharge लायन 
अं. शा. घार्गे) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग 
प्रत- 


आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

त्यांना विनंती करण्यात येत आहे की, सदर तात्पुरती सेवा जेष्ठतायादी सर्व संबंधितांना 
मिळण्याबाबत आवऱयक ती कार्यवाही करावी व त्यांची पोच आपल्या दप्तरी ठेवावी. 

संबंधित अधिकारी (मार्फत आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क) 

राउशु-१, निवडनस्ती. 


शासन परिपत्रक, गृह विभाग क्रमांक इएसटी-२७१५/प्र.क्र.१३७/राउशु-१, दिनांक pg ० जून, २०१५ चे सहपत्र 
उपआयुक्त (वरीष्ठ श्रेणी) (गट-अ), राज्य उत्पादन शुल्क या संवर्गाची दि. ०१.०१.२०१४ रोजीची दर्शविणारी तात्पुरती ज्येष्ठतायादी. 


अ. | ज्येष्ठ नांव | शिंगं शासन सेवे पदाव् येष्ठता दिनांक / | सेवानिवृत्ती शैक्षणिव a 


क्र. | क्रमांक नियुक्‍ती दिनांक | नियुक्‍तीचा | ज्येष्ठतेचा मानीव दिनांक अर्हता 
मार्ग दिनांक 
२३.०७.१९६३ | १७.०८.१९८९ pees 30,03, oolg | ३१.०७.२०२१ एमए 
दांडेकर 
२ आर. साळूंखे | खुला | २०.०६.१९६१ | १७.०८.१९८९ २५.०६.२००७ | ३०.०६.२०१९ 


के.एस. पवार ०६.०३.१९५७ | १७.०८.१९८९ ¥,0%, 2008 १.०३.२०१५ शय्या 


अ.जा. । २२.१२.१९६९ । ३०.०४.१९९७ 7 B08, 2008 38.22. ORIG दि. १८.०४.१३ 
एलएलबी | रोजी 
सहआयुक्त, 
राउशु पदावर 
पदोन्नती 


वाय.पी. सावंत ०१.०१.१९६८ | १०.०४.१९९७ १८.०३.२०११ । ३१.१२.२०२५ श्या 
एच. पवार वबिजाअ | २०.०५.१९७५ । १९.१२.१९९८ १८.०३.२०११ ३१.०५.२०३३ एम 
(अँग्री) 
एस.एन. चव्हाण | खुला | ०१.०६.१९६८ | १०.०४.१९९७ गंग १.०६.२०१२ ३१.५.२०२६ ब 
(सिव्हिल) 
९ ९ , ए.एन. ओव्हळ अजा । ०१.०६.१९६७ । १९.१२.१९९८ ae २७.१२.२०१३ | ३१.०५.२०२५ बी Tae 
(हॉर्टी कल्चर) 


Digitally signed by Ankush S 


A Nn ku 5 h S Stace = Ankush S Gharge, C = 


IN, S = Maharashtra, O = 


Government Of Maharashtra, OU = 
h a rg e Joint Secretary 


Date: 2015.06.22 17:55:38 +05'30' 


( अं. शा. घार्गे ) 
सह सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


